आदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयीन इमारंतीच्या देखभाल-दुरुस्तीकरिता 
(राज्यस्तर योजना). नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकाइ-१५१८/प्र.क्र.२८/का.०५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

तारीख: ०१ ऑगस्ट, २०१९ 

वाचा :- 
BAA निर्णय क्र.शाआशा २०१५/प्र.क्र.९८/का-१३, दिनांक १४/०७/२०१६. 

प्रस्तावना:- 


आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारितील आश्रमशाळा, वसतिगृहे, कार्यालयीन इमारती, 


सांस्कृतिक संकुल यांच्या इमारतींचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येत होती. 


पंरतु वाचा मधील दिनांक १४/०७/२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या 


अखत्यारितील आश्रमशाळा, वसतिगृहे, कार्यालयीन इमारती बांधकामांसाठी विभागाच्या अधिनस्त 


विभागस्तरावर स्वतंत्र बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात आला. त्यामुळे सद्यस्थितीत 


आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारितील इमारतींचे बांधकाम, देखभाल दुरुस्ती या बाबी विभागाच्या 


बांधकाम व्यवस्थापन कक्षामार्फत करण्यात येतात. आदिवासी विकास विभागाकडे स्वतंत्र बांधकाम 


व्यवस्थापन कक्ष स्थापित झाल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून आदिवासी विकास विभागाच्या 


अधिपत्याखालील कार्यालयीन इमारतींच्या देखभाल दूरुस्तीसाठी निधी प्राप्त होत नव्हता. आदिवासी 


विकास विभागाच्या अखत्यारितील कार्यालयीन इमारतींच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी विभागाकडे स्वंतत्र 


ळेखाशिर्ष उपलब्ध नसल्याने कार्यालयीन इमारतींच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध होऊ 


ठाकत नसल्याने आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयीन इमारतींच्या देखभाल- 


दुरुस्तीसाठी राज्यस्तरावर नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आकाइ-१५१८/प्र.क्र.२८/का.०५ 


शासन निर्णय :- 
आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या कार्यालयीन इमारतींच्या देखभाल व 
दुरुस्तीसाठी खालील प्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


मागणी क्रमांक/ Demand No. मराठी English 
टी-५ T-5 

मुख्य लेखाशिर्ष/॥/॥४]०/ Head | २०५९-सार्वजनिक बांधकामे | 2059- Public Works 

उप मुख्य लेखाशिर्ष/5५॥७ | ०१-कार्यालयीन इमारती । 01-Office Buildings 

Major Head 

गौणशिर्ष/॥॥॥॥०" Head ७९६,जनजाति क्षेत्र | 796,Tribal Area Sub Plan 
उपयोजना 

गटशिर्ष/510५७ Head (०१ जनजाति क्षेत्र | (01) Tribal Area Sub 
उपयोजना pe 

उप गट शिर्ष/5॥७ Group | (0% (०१ कार्यालयीन | (01) (01) Maintenance — 

Head इमारतींची देखभाल- | Rm Oa 
दुरुस्ती (राज्यस्तर योजना) | Scheme) 

उद्दिष्टे/0016015 २७,लहान बांधकामे 27,Minor Works 

OeaisTS/Head २०५९४५६७ 20594567 

२. सदर शासन निर्णय प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 


क्रमांक ख.वि./चा-१/आदिवासी विकास विभाग/युओआर-४८/२०१९-२०/३३६, दिनांक ०१/०७/२०१९ 
अन्वये प्राप्त झाळेल्या मान्यतेने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९३/व्यय-१४, दिनांक 
११/०३/२०१९ नुसार प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९०८०११६१०१७२५२४ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Satish 


BEE: 
$26 


25.4, 
Seah 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकाइ-१५१८/प्र.क्र.२८/का.०५ 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स.मंत्राळय,मुंबई 

३. मा. मंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव.मंत्रालय,मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद 

६. मा. विधानसभा / विधान परिषद, सदस्य सर्व 

७. मुख्य सचिव,यांचे उप सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

८. अ.मु.स./प्र.स./सचिव,विभाग सर्व ,मंत्रालय मुंबई. 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ) 

१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 

११.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

१२.आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

१३.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक 
१४.व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 
१५.सर्व जिल्हाधिकारी, 

१६.मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापक कक्ष, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१७.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर. 

१८.सर्व अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ. 

१९.सर्व सहआयुक्त, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती कार्यालय. 
२०.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

२१.सर्व नियंत्रक अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२.निवडनस्ती कार्यासन ०५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


